RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


Reg.No. MH/ MR/ South- 320/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक २८ ] 


गुरुवार ते 


[ पृष्ठे ४ 


बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ - माघ १ , शके १ ९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महिला व बाल विकास विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ३ रा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड, 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जानेवारी २०१५ . 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक मबाआ . २०१४/ प्र. क्र . १६९ / कार्यासन - ७. - भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील 
महिला व बाल विकास आयुक्तालयातील संरक्षण अधिकारी ( कनिष्ठ), गट क या पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम 
करीत आहेत : 


. 


१ . या नियमांना महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील संरक्षण अधिकारी ( कनिष्ठ ), गट क ( सेवाप्रवेश ) 
नियम , २०१४ , असे म्हणावे. 


२ . 


( क ) 


( ख ) - 


या नियमांत संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

आयुक्त ” याचा अर्थ, आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे ; 

आयुक्तालय ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारितील महिला व बाल 
विकास आयुक्तालय असा आहे ; 

पदवी ” याचा अर्थ, सांविधिक विद्यापीठाची पदवी, असा आहे ; 

विभाग ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाचा महिला व बाल विकास विभाग , असा आहे ; 
( ङ ) शासन याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन , असा आहे ; 
( च ) पदव्युत्तर पदवी ” याचा अर्थ, सांविधिक विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी, असा आहे. 


( ग ) “ 


6 


" 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१ , २०१५ / पौष २५ -माघ १, शके १९ ३६ 


३. आयुक्तालयातील संरक्षण अधिकारी ( कनिष्ठ ), गट क या पदावरील नियुक्ती , एकतर , 

( क ) ( एक ) ज्याचे वय तेहतीस वर्षांपेक्षा अधिक नाही : 

परंतु , शासकीय सेवेत अगोदरच कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा दहा वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात 
येईल . 

(दोन ) ज्यांनी सांविधिक विद्यापीठाची कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधी, समाजकार्य, गृहविज्ञान किंवा पोषाहार यांपैकी कोणत्याही 
विषयातील पदवी किंवा शासनाने त्यास समकक्ष म्हणून घोषीत केलेली इतर कोणतीही अर्हता धारण केली असेल : 

परंतु , सांविधिक विद्यापीठाची विधी , समाजकार्य, मानसशास्त्र किंवा समाजशास्त्र यापैकी कोणत्याही विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
धारण करणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल ; 
अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने करण्यात येईल ; किंवा 

( ख ) शासनामध्ये समकक्ष पद धारण करणाऱ्या आणि या नियमाच्या खंड ( क ) च्या उपखंड ( दोन) मध्ये नमूद केलेली अर्हता 
धारण करणाऱ्या योग्य व्यक्तीच्या बदलीने ; किंवा 

( ग ) कोणतेही सांविधानिक व सांविधिक प्राधिकरण किंवा महामंडळ यामध्ये समकक्ष पद धारण करणाऱ्या व या नियमाच्या 
खंड ( क ) च्या उपखंड ( दोन ) मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या योग्य व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीने करण्यात येईल. 


४ . 


या पदावर नियुक्ती केलेली व्यक्ती विभागीय परीक्षा आणि मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा याबाबतीत केलेल्या नियमांनुसार, जर 
या अगोदरच या परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यातून सूट मिळाली नसेल तर, तिने या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक 


आहे . 


५ . 


या पदावर नियुक्ती केलेली व्यक्ती , १ वर्षाच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन असेल . परिविक्षा कालावधीत १ वर्षापेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या कालावधीची वाढ करता येईल. या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती समाधानकारकरितीने परिविक्षा कालावधी पूर्ण करील . 
जर त्याने /तिने परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरितीने पूर्ण केला नाही किंवा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाला/ झाली नाही, जर तो / ती , त्या 
पदासाठी योग्य असल्याचे आढळून आले नाही तर, तो / ती सेवेतून काढून टाकण्यास पात्र असेल . 

या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने, महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक 
हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे . 


६ . 


७ . 


या पदावर एका तालुक्यात नियुक्त केलेली व्यक्ती, त्या जिल्ह्यातील अन्य कोणत्याही तालुक्यात बदलीसाठी पात्र असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म. बा . हजारी , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९ ३६ 


3 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
New Administrative Building , 3rd Floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 3rd January 2015 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. WCD - 2014 /CR . 169/D - 7. - In exercise of the powers conferred by the provision to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of Protection Officer ( Junior ), Group C , 
in the Commissionerate of Women and Child Development under the administrative control of 
the Women and Child Development of Government of Maharashtra , namely : 


1. These rules may be called the Protection Officer ( Junior ), Group C , in the establishment 
of Commissionerate of Women and Child Development ( Recruitment) Rules , 2014 . 


2. In these rules, unless the context requires otherwise , - 

( a ) “ Commissioner ” means Commissioner of Women and Child Development 
Maharashtra State ; 


(6 ) “ Commissionerate” means the Commissionerate of Women and Child Development, 
under the Women and Child Development Department of the Government of Maharashtra ; 


(c ) “Degree ” means a degree of a statutory University ; 

(d ) “ Department” means the Women and Child Development Department of the 
Government of Maharashtra ; 


( e ) "Government” means the Government of Maharashtra ; 


(f) “ Post Graduate Degree” means a Post Graduate Degree of a statutory University . 


3. Appointment to the post of Protection Officer ( Junior ), Group C , in the Commissionerate 
shall be made either . 


(a ) by nomination from amongst the following candidates, 

(i) who are not more than thirty -three years of age : 

Provided that, the age limit may be relaxed upto ten years in case of the condidates 
already working in the Government Service ; 

(ii) who possesses a degree in the faculty of Arts , Science, Commerce, Law , Social 
Work , Home Science or Nutrition , of a statutory University or any other qualification 
recognized by the Government to be equivalent thereto : 

Provided that, preference shall be given to candidate possessing Post Graduate 
Degree in the faculty of Law or Social Work ; or 

( b ) by transfer on deputation of a suitable person holding equivalent post in the 
Government and possessing the qualification mentioned in sub -clause (ii) of clause ( a ) ; or 

(c) by deputation of a suitable person holding equivalent post in any Constitutional 
and statutory Authority or Corporation and possessing the qualification mentioned in sub 
clause (ii) of clause ( a ) . 


4. A person appointed to the post shall be required to pass the Departmental Examination 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १५-२१, २०१५ / पौष २५ - माघ १, शके १९ ३६ 


and Examination in Hindi and Marathi language according to the rules made in that behalf, if 
he has not already passed , or has not been exempted from passing this examination . 

5 . A person appointed to the post of Protection Officer ( Junior ), Group C , shall be on 
probation for a period of 1 year. Probation period may be extended for a period not exceed 1 
year . The person appointed to this post shall complete the probation period satisfactorily . If he / 
she fails to complete the probation satisfactorily or fails to pass Departmental Examination , if 
he/ she is not found suitable for the post , then he/ she shall be liable for termination from the 
service . 


6 . A person appointed to the post should possess a Certificate in Computer Operation as 
prescribed by the Directorate of Information and Technology , Government of Maharashtra , 
from time to time. 


7. A person appointed to this post in one Taluka shall be liable to be transferred in any 
other Taluka in that District. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. B. HAJARI, 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


